अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२१-२०२२ मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर) (४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र. ६४/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १५ जून, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१. 


प्रस्तावना - 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत ०१-वेतन या उद्दिष्टाखाली अनुक्रमे रू. 
२७,७२,५५,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे रूपये २,७७,२५,५००/- व 
१,३८,६२,०००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ व संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, 
वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना वितरित करण्यात 
आले आहे. (०१) वेतन या उद्दिष्टाखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी संचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा वेतन व मजूरी 
यावरील खर्च भागविण्यासाठी ४४०२ ११४८ या लेखाशिर्षातंर्गत (०१) वेतन या उद्दिष्टाखाली अनुक्रमे 
रू. २,७७,२६,०००/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सत्त्याहत्तर लाख सव्वीस हजार फक्त) इतके अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६२१/प्र.क्र. ६४/पापु-१५ 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखाशीर्षखाली उपरोक्‍त अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवायी” या लेखाशीर्षातर्गत (09) वेतन व या उद्दिष्टांखाली दर्शविण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१५१५४९४८९०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
Pawar 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar 


( गणेशा पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
(TRA, ou=Water Supply And 


प्रत, 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लळेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


Cc ww A -5 


o~ 
«> 
. 


<०? (२ ७ -:8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


